आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन 
२०२१-२२ करीता निधी वितरण. 
(मागणी क्र.टी-९, टी-१०) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. 03/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ सप्टेंबर,२०२१ 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

३) शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/ का-६, दि.७.०४.२०२१, दि.२८.०४.२०२१, 
दि.१७.०५.२०२१, दि.२७.०५.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१ व दि.१०.०८.२०२१. 


प्रस्तावना- 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन 
परिपत्रकांन्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तिय उपाययोजना करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्यानुसार संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत वेतन या बाबीकरीता ३७% तर इतर 
बाबींकरीता ३० % मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्यात आलेला 
आहे. 


आता वित्त विभागाने जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमा अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदी 
पैकी ०१-वेतन, ०२-मजूरी व १०-कंत्राटी सेवा या बाबींकरीता ५० % तर ०६- दुरध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क,१३-कार्यालयीन खर्च,१४- भाडे, पट्टी व कर या बाबींकरीता ४० % मर्यादेतील तरतुद 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्यानुषंगाने या मर्यादेत 
वितरणासाठी उपलब्ध तरतुदीपैकी यापुर्वी वितरीत तरतुद विचारात घेता उर्वरीत तरतूद वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-९, टी-१० या खाली 
सोबतच्या विवरण पत्रातील अर्थसंकल्पित तरतूदींपैकी यापुर्वी वितरीत तरतुद विचारात घेता स्तंभ-५ 
मध्ये नमुद उर्वरीत तरतुद संबंधित नियंत्रक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


2: सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.७ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन w.2 येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधीच्या विनियोगाचे नियोजन करावे. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११६१८५२७४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ravindra त 
pigambarro घम स्य. 
Aute Deve: 20210908 180809 10830 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 
९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३ /का.६, दिनांक:- ०१ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२१-२२ सदर शा.नि. अन्वये वितरीत नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित तरतूद | करण्यात येत असलेली 
तरतुद 
pa २ ३ pe 4 & 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपय 
(३१)जिल्हा योजना 
| (३१) (०३) जिल्हा ठाणे | ०१-वेतन १६२०० २१०६.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
(२२२५ ई०७१) ०२-मजूरी ५४०० १०८०.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज २४० २४.०० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ५०० १००.०० 
१३-कार्यालयीन २०२२१ २०२२.१० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई०७१) ४२५६१ ५३३२.१० 
२ | (३१) (०४) जिल्हा १३-कार्यालयीन ४००० ४००.०० | जिल्हाधिकारी, रायगड 
रायगड (2224 ई०८९) | खर्च 
एकुण (२२२५ ई०८९) ४००० ४००.०० 
३ | (३१) (0७) जिल्हापुणे | ०२-मजूरी ३४४१ ६८८.२० | जिल्हाधिकारी, पुणे 
(2224 ई११३) 
एकुण (२२२५ ई११३) ३४४१ ६८८.२० 
४ | (३१) (१२) जिल्हा ०१-वेतन ५३९०० ७००७.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
नाशिक (२२२५ ई१६९) | ०२-मजूरी १८४९२ ३६९८.४० 
०६-दुरध्वनी, वीज १०२० १०२.०० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ४१५० ८३०.०० 
१३-कार्यालयीन २९६० २९६.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर १८०० १८०.०० 
एकुण (२२२५ ई१६९) ८२३२२ १२११३.४० 
५ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे | ०१-वेतन ८६९१ ११२९.८३ | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(2224 ई१७८) ०२-मजूरी १५७५० ३१५०.०० 
Ravindra me 


Digambarro 
Aute 


4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
mbarro Aute 
Date: 2021.09.02 18:09:30 +05'30' 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/का.६, दिनांक:- ०१ MI, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२१-२२ सदर शा.नि. अन्वये वितरीत नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित तरतूद | करण्यात येत असलेली 
तरतुद 
| 9 | २ ३ PR 4 व 
०६-दुरध्वनी, वीज २४५ २४.५० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ९०० १८०.०० 
१३-कार्यालयीन २८०० २८०.०० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई१७८) २८३८६ ४७६४.३३ 
६ | (३१) (१४) जिल्हा ०१-वेतन ६३५० ८२५.५० | जिल्हाधिकारी, जळगाव 
जळगाव (२२२५ ई१८७) | ०२-मजूरी ६६०३ १३२०.६० 
०६-दुरध्वनी, वीज ३० ३.०० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा [१०० | २०.०० 
१३-कार्यालयीन २२४३ २२४.३० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई१८७) १५३२६ २३९३.४० 
७ | (३१) (१५) जिल्हा ०१-वेतन ५२०० ६७६.०० | जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
अहमदनगर (२२२५ ०२-मजूरी ७१६० १४३२.०० 
ई१९६) ०६-दुरध्वनी, वीज cy ८.५० 
व पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन शाक) १०.०० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई१९६) १२५४५ २१२६.५० 
८ | (३१ (१६) जिल्हा ०१-वेतन १२४०० १६१२.०० | जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
नंदुरबार (२२२५ ई२०२) | ०२-मजूरी २९५५४ ५९१०.८० 
०६-दुरध्वनी, वीज १६९५ १६९.५० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १८५० ३७०.०० 
१३-कार्यालयीन १५४५० १५४५.०० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई२०२) ६०९४९ ९६०७.३० 
९ | (39) (२०) जिल्हा नांदेड | ०१-वेतन ६००० ७८०.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
(२२२५ ई२४९) ०२-मजूरी ४१२९ ८२५.८० 
Ravindra ००००“ TS C YET Y 


Digambarro 
Aute 


ou=Tribal Development Departmen 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8 
4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 
cn=Ravindra Digambarro Aute 

Date: 2021.09.02 18:09:45 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३ /का.६, दिनांक:- ०१ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२१-२२ सदर शा.नि. अन्वये वितरीत नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित तरतूद | करण्यात येत असलेली 
तरतुद 
ea २ ३ 1 es 4 द 
०६-दुरध्वनी, वीज २०० २०.०० 
व पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन ८०० ८०.०० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई२४९) १११२९ १७०५.८० 
i (39) (28) जिल्हा ०१-वेतन ४८०० ६२४.०० | जिल्हाधिकारी, हिंगोली 
हिंगोली (२२२५ ई२८५) | ०६-दुरध्वनी, वीज ३० ३.०० 
व पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन ६० ६.०० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई२८५) ४८९० ६३३.०० 
| (३१) (२५) जिल्हा ०१-वैतन ५००० ६५०.०० | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
नागपूर (२२२५ ई२९४) | ०२-मजूरी १३४७५ २६९५.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज ८० ८.०० 
व पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन २३० २३.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर २४० २४.०० 
एकुण (२२२५ ई२९४) १९०२५ ३४००.०० 
१२ | (३१) (२७) जिल्हा ०१-वेतन ५४०० ७०२.०० | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
भंडारा (2224 ई३११ । १०-कंत्राटी सेवा fe 20,00 
१३-कार्यालयीन शिक") १०.०० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई३११) ५६०० ७३२.०० 
१३ | (३१) (२८) जिल्हा ०१-वेतन २७०५० ३५१६.५० | जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर 
चंद्रपूर (२२२५ ई३२९) | ०२-मजूरी १६९०९ ३३८१.८० 
०६-दुरध्वनी, वीज १००० १००.०० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ३७०० ७४०.०० 
१३-कार्यालयीन २१६५० २१६५.०० 
खर्च 
Ravindra Denture Ate 


Digambarro & 


Aute 


१69. 
9d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25 
4108, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.09.02 18:09:59 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/का.६, दिनांक:- ०१ MI, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिष॑ बाब/उद्दिष्ट सन २०२१-२२ सदर शा.नि. अन्वये वितरीत नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित तरतूद | करण्यात येत असलेली 
तरतुद 
sa २ ३ pe 4 द 
एकुण (२२२५ ई३२९) ७०३०९ ९९०३.३० 
१४ | (३१ (२९) जिल्हा ०१-वेतन २९००० ३७७०.०० | जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 
गडचिरोली (२२२५ ०२-मजूरी १४८१८ २९६३.६० 
ई३३८) ०६-दुरध्वनी, वीज २०० २०.०० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ३५०० ७००.०० 
१३-कार्यालयीन ६२६६० ६२६६.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ३३० ३३.०० 
एकुण (२२२५ ई३३८) ११०५०८ १३७५२.६० 
१५ | (३१) (३०) जिल्हा ०१-वेतन ९००० ११७०.०० | जिल्हाधिकारी, गोंदिय 
गोंदिया (2224 ई३४७ | ०२-मजूरी ५०३७ १००७.४० 
०६-दुरध्वनी, वीज oo १०.०० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १८०० ३६०.०० 
१३-कार्यालयीन ५०० ५०.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ९३ ९.३० 
एकुण (२२२५ ई३४७) १६५३० २६०६.७० 
१६ | (३१) (३१) जिल्हा ०१-वेतन ९८१२ १२७५.५६ | जिल्हाधिकारी, अमरावती 
अमरावती (२२२५ ०२-मजूरी १८४८६ ३६९७.२० 
ई३५६) ०६-दुरध्वनी, वीज ४८० ४८.०० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६०५ १२१.०० 
१३-कार्यालयीन १५९० १५९.०० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई३५६) ३०९७३ ५३००.७६ 
१७ | (३१) (33) जिल्हा ०१-वेतन १९१३० २४८६.९० | जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
यवतमाळ (२२२५ ०२-मजूरी ५९५४ ११९०.८० 
ई३७४) ०६-दुरध्वनी, वीज ६८० ६८.०० 
व पाणी शुल्क 
Ravindra ee 


Digambarro 
Aute 


Tribal Development 
postalCode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8 
4897737 ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 

=Ravii i barro Aute 
Date: 2021.09.02 18:10:28 +05'30' 


1t Of Maharasht qs C पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३ /का.६, दिनांक:- ०१ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२१-२२ सदर शा.नि. अन्वये वितरीत नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित तरतूद | करण्यात येत असलेली 
तरतुद 
1१ २ ३ षु & 
१०-कंत्राटी सेवा २१२५ ४२५.०० 
१३-कार्यालयीन ८६० ८६.०० 
खर्च 
एकुण (२२२५ ई३७४) २८७४९ ४२५६.७० 
१८ | (३१) (३६) जिल्हा ०१-वेतन २६८१० ३४८५.३० जिल्हाधिकारी, पालघर 
पालघर (2224 ई४०९) | ०२-मजूरी १५२०० ३०४०.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज ६२७ ६२.७० 
व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा २०८६ ४१७.२० 
१३-कार्यालयीन ६९१६ ६९१.६० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ८०० ८०.०० 
एकुण (२२२५ ई४०९) ५२४३९ ७७७६.८० 
एकुण महसुली ५९९६८२ ८७४९२.८९ 
ड्‌ Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Aute 
Sigambaro | SSE” 
ide ्य्य्य 


Date: 2021.09.02 18:10:54 --05'30' 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


अ. जिल्हा व लेखाशिष॑ बाब/ सन २०२१- | सदर शा.नि. नियंत्रक अधिकारी 
क्र. उद्दिष्ट २२ अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतुद 
मागणी क्रमांक टी-१० (भांडवली) 
४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण वरील भांडवली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपय 
(३१)जिल्हा योजना 
od (39) (03) जिल्हा ठाणे (४२२५ १२२५ ०२-मजूरी ५६०० ११२०.०० जिल्हाधिकारी,ठाण 
२ | (३१) (०४) जिल्हा रायगड (४२२५ १२३४) ०२-मजूरी १५०० ३००.०० | जिल्हाधिकारी, रायगड 
३ | (३१) (०७) जिल्हा पुणे (४२२५ १२६१) ०२-मजूरी १९५५ ३९१.०० | जिल्हाधिकारी, पुणे 
४ | (३१) (१२) जिल्हा नाशिक (४२२५ १३१४) ०२-मजूरी ३४८७५ ६९७५.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
५ । (३१) (१३) जिल्हा धुळे (४२२५ १३२३) ०२-मजूरी ३२००० ६४००.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
६ | (३१) (१४) जिल्हा जळगाव (४२२५ १३३२) ०२-मजूरी ७३७७ १४७५.४० | जिल्हाधिकारी, जळगाव 
७ । (३१) (१५) जिल्हा अहमदनगर (४२२५ १३४१) ०२-मजूरी ३१७५ ६३५.०० | जिल्हाधिकारी,अहमदनगर 
८ | (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार (४२२५ १३५२) ०२-मजूरी ४५३८६ ९०७७.२० | जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
९ | (३१) (२०) जिल्हा नांदेड (४२२५ १३९७) ०२-मजूरी ८९४३ १७८८.६० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
व्यि (३१) (२४) जिल्हा हिंगोली (४२२५ १४३२) ०२-मजूरी १५०० 300,00 | जिल्हाधिकारी, हिंगोली 
| ११ | (३१) (२५) जिल्हा नागपूर (४२२५ १४४१) ०२-मजूरी ६९३९ १३८७.८० । जिल्हाधिकारी, नागपूर 
१२ | (३१) (२६) जिल्हा वर्धा (४२२५ १४५९) ०२-मजूरी २७७२ ५५४.४० जिल्हाधिकारी, वर्धा 
१३ । (३१) (२७) जिल्हा भंडारा (४२२५ १४६८) ०२-मजूरी १००० २००.०० जिल्हाधिकारी,भंडारा 
१४ । (३१ (२८) जिल्हा चंद्रपूर (४२२५ १४७७) ०२-मजूरी ७८६० १५७२.०० | जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर 
१५ | (३१) (२९) जिल्हा गडचिरोली (४२२५ १४८६) ०२-मजूरी २५६७ ५१३.४० | जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 
१६ | (39) (३०) जिल्हा गोंदिया (४२२५ १४९५) ०२-मजूरी ५७७० ११५४.०० जिल्हाधिकारी, गोंदिया 
१७ । (39) (39) जिल्हा अमरावती (४२२५ १५०१) ०२-मजूरी ५९१० ११८२.०० | जिल्हाधिकारी, अमरावती 
१८ | (३१) (३२) जिल्हा अकोला (४२२५ १५१२) ०२-मजूरी ७६०० १५२०.०० जिल्हाधिकारी, अकोला 
१९ | (३१) (३३) जिल्हा यवतमाळ (४२२५ १५२१) ०२-मजूरी १८५३ ३७०.६० | जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
२० | (३१) (३४) जिल्हा बुलढाणा (४२२५ १५३९) ०२-मजूरी २७२० ५४४.०० जिल्हाधिकारी, बुलढाणा 
२१ | (३१) (३५) जिल्हा वाशिम (४२२५ १५४८) ०२-मजूरी २५६० ५१२.०० जिल्हाधिकारी, वाशिम 
२२ | (३१) (३६) जिल्हा पालघर (४२२५ १५५७) ०२-मजूरी २९०९४ ५८१८.८० जिल्हाधिकारी, पालघर 
एकुण भांडवली २८४७८५१.०० ४३७९१.२० 
टी-९:टी-१० ८१८६३८ | १३१२८४.०९ 


Ravindra 


Digitally signed by Ravindra 
Digambarro Aute 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development 


D | g a mM ba rro Cee 


Aute 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89 
d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4 
108, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.09.02 18:11:19 +05'30' 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


